राज्यातील विविध माथाडी मंडळ/'सुरक्षा 
रक्षक मंडळामध्ये अनुकंपा तत्वावर कर्मचारी 
नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१०९/कामगार-५ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : १८ मे, २०२१. 


वाचा- 
१. शासन निर्णय क्रमांक : युडब्ल्यूए-१५११/प्र.क्र.२७३२/कामगार-५, दि.१८/०४/२०१३. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अकंपा १२१७/प्र.क्र.१०२/आठ, 
दि. २१/०९/२०१७. 
प्रस्तावना - 


राज्यातील विविध माथाडी मंडळ/सुरक्षा रक्षक मंडळांमध्ये अनुकंपा तत्वावर कर्मचारी 
नियुक्तीबाबत संदर्भाधीन दि.१८.०४.२०१३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये कार्यपध्दती निश्चित करण्यात 
आली आहे. अनुकंपा तत्वावरील नियुक्‍ती संदर्भात सनियंत्रण ठेवण्याच्यादृष्टीने आता सदर 
कार्यपध्दतीमध्ये बदल करण्याबाबत शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय- 

राज्यातील विविध माथाडी मंडळ/सुरक्षा रक्षक मंडळांमधीळ अनुकंपा तत्वावर कर्मचारी 
नियुक्तीबाबत विभागाच्या दिनांक १८/०४/२०१३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विहित अटी व शर्तीनुसार 
नियुक्तीचे प्रस्ताव कामगार आयुक्त यांच्या मान्यतेने अंतिम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. 
तथापी, उक्त मंडळातील अनुकंपा तत्वावरील नियुक्तीबाबत संनियंत्रण ठेवण्याच्यादृष्टीने यापुढे 
कामगार आयुक्‍त यांनी दि.१८.०४.२०१३ रोजीचा शासन निर्णय व अनुकंपा तत्त्वाबाबतच्या सामान्य 
प्रशासन विभागाच्या प्रचलित धोरणानुसार कार्यवाही करुन शासनाची पूर्व मान्यता घेऊन प्रस्ताव अंतिम 
करण्यात यावेत. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥8/99॥॥9.9०५.॥) या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५१८१२२९२०५३१० असा आहे. हा AST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
DR. SHRIKANT LAXAMANRAO कय १ ty 


AND LABOUR DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtri 


2.5.4.20=feb24b5f5d1512bb47f7bae5ad 1db4953358cd43c999bdf081 
P U LKU N DWA R 4c6bb78364d50a, cn=DR. SHRIKANT LAXAMANRAO PULKUNDWAR 


(डॉ. श्रीकांत ल. पुलकुंडवार) 
शासनाचे उपसचिव 
प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई (पत्राने) 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१०९/कामगार-५ 


३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

४. मा.विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई. 

५. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

७. सर्व सन्मानयीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य. 

८. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

९. मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

१०.मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

११.मा. राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 

१२.मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

१३.प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय यांचे स्वीय सहाय्यक, मुंबई 

१४.प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक. 

१५.कामगार आयुक्‍त, कामगार भवन, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा, मुंबई. 

१६.माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

१७.सह आयुक्त (माथाडी), महाराष्ट्र राज्य , मुंबई. 

१८. अपर कामगार आयुक्त, पुणे/नागपूर. 

१९.अध्यक्ष, सर्व सुरक्षा रक्षक मंडळे. 

२०.अध्यक्ष, सर्व माथाडी मंडळे. 

२१.निवडनस्ती (कामगार-५) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


